महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.१७५/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९. 


विषय :- पोलीस आयुक्‍त, ठाणे Bex, यांच्या आस्थापनेवरील “अरुण,” “सूर्य,” 
“भास्कर,” “रवि” व “आदित्य” या निवासी इमारतींमध्ये गळती प्रतिबंध 
उपाययोजना व दुरुस्तीची इतर विवक्षित कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ १९-ए(२७- 
बी)/ ५-इमारती-दुरुस्ती/ ठाणे-शाहर/ १०५/ २०१९, दिनांक ०५.०८.२०१९. 


ज्ञापन. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, VA आयुक्‍त, ठाणे शहर, यांच्या 
आस्थापनेवरील “अरुण,” “सूर्य,” “भास्कर,” “रवि” व “आदित्य” या निवासी इमारतींमध्ये 
गळती प्रतिबंध उपाययोजना व दुरुस्तीची इतर विवक्षित कामे करण्यासाठी एकूण 
रु.७,३४,९१,८७०/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 


२. Va खर्चाचे अंदाज हे सहायक अभियंता, श्रेणी-१, सा.बां., उपविभाग क्र.१, ठाणे, 
यांनी सन २०१८-१९ च्या दरसूचीनुसार तयार केले असून ते कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
विभाग क्र.१, ठाणे, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.६९६.६७ लक्ष असे सुधारित केले आहेत आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सहमती दिली आहे. 
४. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, यांच्या आस्थापनेवरील “अरुण,” “सूर्य,” 
“भास्कर,” “रवि” व “आदित्य” या निवासी इमारतींमध्ये गळती प्रतिबंध उपाययोजना व 
दुरुस्तीची इतर विवक्षित कामे करण्यासाठी रु.६९६.६७ लक्ष (रुपये सहा कोटी, शहाण्णव 
लक्ष सडुसष्ट हजार फक्त इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, यांनी खर्चाचे अंदाज साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे. 

२) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु नये. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.१७५/पोल-७. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस, (00)(09) जिल्हा पोलीस बल (२०५५ ०१६८) (अनिवायी(दत्तमत), २७- 
लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.3८९/१९/इमा.-२, 
दिनांक २८.०८.२०१९, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९१९११२८१७४४२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL GOPAL 2s 


BORSE 


36f1 1 fb c87a9f66cfd9bad0 1 18449312735ad8856. 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA 


d140894817d025537d5{6589bd8958d1b95322e66d2ccSedf89 
, )VERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL. 


adod7 
GOPAL BORSE 
fate: 2019.09.19 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर 


१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, ठाणे (ea. a. विश यांनी फुधारित 
केलेल्या “Recapitulation Sheet” eT TARTS). 
२) कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग क्र.१, ठाणे (ara fear, यांनी फुधारित 
केलेल्या ' ‘Recapitulation Sheet” AT WARTS) ; 
) प्रधान ASSIS (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५) कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


